कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 
(कनिष्ठ) संवर्गात पदोन्नती. 
(निवडसूची वर्ष २०२१-२२) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२९/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
दिनांक: २२ जून, २०२३ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, झा.नि.क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१. 
३) समक्रमांकित दि.१८.११.२०२२ चे शासन आदेश. 


शासन आदेठा :- 

कृषि पर्यवेक्षक, गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात सन 
२०२१-२२ या निवडसूची वर्षात पदोन्नतीकरिता सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिलेली आहे. 
याबाबत पदोन्नतीचे आदेश संदर्भाधीन दि.१८.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात 
आळे आहेत. या आदेशामधील पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत असळेले कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) 
(वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००-१,१२,४००) संवर्गातील श्री.लाळगे संतोष रावसाहेब यांना निवडसूची वर्ष 
२०२१-२२ नुसार महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात 
त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहून 
निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची स्तंभ-६ नुसार पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | ज्ये.क्र. | कृषि पर्यवेक्षकाचे नाव प्रवर्ग । वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसुली 
विभाग 
Fa | २ ३ | og | षु द 
शि २२१५ | श्री.लाळगे संतोष रावसाहेब, | खुला | औरंगाबाद | कृषि अधिकारी जिल्हा 
कृषि पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिक्षक कृषि अधिकारी 
अधिकारी आष्टी जि. बीड (गु.नि.), लातुर 


३. उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. 3 येथे नमुद दि.१८/११/२०२२ च्या शासन आदेशातील उर्वरीत अटी व 
शर्ती वरील कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील. 


४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 
पहावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२९/१६अओ 


च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२२१२५४०४०८०१ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JYOTS N A Bn MERENT OF ARRAS peRICULTURE 


2.5.4.20=a77738ea5ab09abd99367b03338ce9C16517e87d42e994 
69f031c79ff053: postalCode=400032, 0 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. अपर मुख्य सचि (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४ 


. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

६. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (TATA) नागपूर. 
७. संबंधित संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 


१०.कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१३.संबंधित तालुका कृषि अधिकारी 

१४.सर्व संबंधित अधिकारी 

१५.निवड नस्ती/१६-अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


